नमुना नोंदणी पाहणी पध्दती 
अंशकालीन नोंदणीकारांना देण्यात 
येणाऱ्या मानधनाचे दर सुधारित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/का-१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.१४/का-१४२६ 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) गृह मंत्रालय, महानिबंधक कार्यालयाचे पत्र क्र.२/२/११-५/5 (SRS))C.No.989§3 
दिनांक २५/०२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


भारत सरकारच्या महानिबंधक कार्यालयामार्फत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे नमुना 
तत्वावर जन्म व मृत्युची नोंदणी करण्याचा कार्यक्रम राबविला जातो. आता जनगणना २०११ आधारीत 
कार्यक्रम अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे राबविण्यात येत आहे. यासाठी केंद्र शासनाने 
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाकरिता ३०६ नमुना नोंदणी पाहणी केंद्रांची निश्चिती करण्यात आली असून, 
सदर केंद्रांमध्ये अंशकालीन नोंदणीकारांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील अंशकालीन नोंदणीकारांना मानधन देण्याच्या बाबतीत केंद्र शासनाचे 
धोरण अनुसरण्यात येते. संदर्भाधीन पत्र क्र. २ अन्वये केंद्र शासनाने अंशकालीन नोंदणीकारांच्या 
मानधनाचे दर सुधारीत केल्याचे कळविळे असून, त्यांची अंमलबजावणी दिनांक १ जानेवारी, २०२० 
पासून करावयाची आहे. 


केंद्र शासनाने वाढीव मानधनावरील खर्चाचा भार उपरोक्त ३०६ ग्रामीण नोंदणी पाहणी 
केंद्रांपैकी १५० ग्रामीण केंद्रांबाबत राज्यशासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने सोसावा व १५६ 
ग्रामीण केंद्रांबाबत केंद्र शासन सोसेल असे मान्य केले आहे. त्यानूसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या अखत्यारीतील व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातर्फे अंडाकाळीन नोंदणीकारांना 
देण्यात येणाऱ्या मानधनाचे दर सुधारित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


जन्म-मृत्यु नोंदणी कार्यक्रमाखाळी काम करणाऱ्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील अंशकालीन नोंदणीकारांना शासन निर्णय क्र. १ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या 
मानधनाचे दर दिनांक १.०१.२०२० ते ३०.०६.२०२२ या कालावधीतील थकबाकी अदा करण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/का-१४२६ 


दिनांक ०१ जानेवारी, २०२० पासून सुधारित करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र तपशील पूर्वीचे दर सुधारित दर 
(प्रतिमाह) (प्रतिमाह) 
| a | २ ३ PB 


(१ | ग्रामीण भाग 


(१) २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले गांव ।रु. ४८५/- 
(२) २००० आणि त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या | रु. ५७०/- १६००/- 
असलेले गांव 


२. याबाबत येणारा खर्च मागणी क्रमांक ओ-९, ३४५४ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, (०४) सर्वेक्षण व 
जनगणना, (०४) (०१) राज्य नमूना सर्वेक्षण सहयोगाची राज्य सहाय्यित योजना(योजनेतर) संगणक 
सांकेतांक (३४५४०२२२) या HERNIAS सन २०२२-२३ करीता मंजूर अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनापचारीक संदर्भ क्र.३५६/२०२२/व्यय-८ 
दिनांक-१३/१०/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०१३०१२३७०९०९१६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, नियोजन विभाग 


प्रति, 


=O 


महालेखापाल (लेखा व SYA), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी-मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई/पुणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती/औंरंगाबाद. 


AN AD 


(>. 


o~ 


4 
द 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१११/का-१४२६ 


७) जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर/ ठाणे/ 
रायगड-अलिबाग/रत्नागिरी/सिंधुदूर्ग/पालघर/नाशिक/धुळे/जळगांव/अहमदनगर/ नंदुरबार/ 
पुणे/सांगळी/सातारा/सोलापूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/जालना/बीड/परभणी/नांदेड/ 
उस्मानाबाद/लातूर/हिंगोळी/अमरावती/यवतमाळ/अकोळला/वाशिम/बुलढाणा/नागपूर/भंडारा 
/ गडचिरोली/वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९) वित्त विभाग/व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई 

१०) निवडनस्ती (का.१४२६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


